RNI No. MAHBIL / 2012/ 47976 
www.dgps.maharashtra.gov.in 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - अ -पुणे विभागीय पुरवणी 


वर्ष - ९ , अंक - १२ ] 


सोमवार , जून १५, २०२० / ज्येष्ठ २५ , शके १९ ४२ 


[ पृष्ठे १ 


, 


असाधारण क्रमांक १२ 

प्राधिकृत प्रकाशन 
जिल्हाधिकारी सांगली यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक नपा/ कार्या-१/ कावि-१८३/ २०२० .-- महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती ( नामनिर्देशित सदस्यांची अर्हता व नियुक्त्या करण्याची 
पद्धत) , नियम २०१० नियम ६ अन्वये प्रदान केले अधिकारानुसार मी, डॉ . अभिजित चौधरी, जिल्हाधिकारी, सांगली या प्रगटनाद्वारे असे 
जाहीर करतो की , इस्लामपूर नगरपरिषदेची दिनांक २७ फेब्रुवारी २०२० रोजी घेणेत आलेल्या विशेष सभेमध्ये खालील उमेदवार त्यांचे 
नावासमोर नमूद केलेल्या नगरपरिषदेचे नामनिर्देशित सदस्य म्हणून नियुक्त झालेले आहेत. 

परिशिष्ट 


अ . क्र . 


नगरपरिषदेचे नाव 


नामनिर्देर्शित सदस्यांचे नाव 


१ 


२ 


३ 


१ 


इस्लामपूर नगरपरिषद, इस्लामपूर 


चेतन विलास शिंदे 

डॉ . अभिजित चौधरी, 
जिल्हाधिकारी, सांगली. 


सांगली, 


or 


मार्च 

२०२० . 


ORDER 


No. NP /Kaarya - 1 /kavi- 183/ 2020. - The provisions contained in the Rules of the Maharashtra Municipal 
Councils and Nagarpanchayats (Qualifications and Procedure for AppointmentofNominated Councillors ) 
Rules 2010 , 1, Dr. Abhijeet Choudhari , Collector of Sangli,hereby publish name of the Candidate nominated 
as Nominated Councillor in specialmeetings conducted by Islampur Municipal Council on 27th March 
2020 . 


- 


Schedule 


Sr. No. 


1 
1 


Nagarpalika Name 

2 
IslampurMunicipal Council 


Name of Nominated Councillor 

3 
Chetan Vilas Shinde 
Dr. ABHIJEET CHOUDHARI , 

Collector, Sangli. 


Sangali, 9th March 2020 . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , RUPENDRA DINESH 
MORE , PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS , PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE -411 006 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF 
GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI - 400004. 


EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE. 


( १ ) 


एच -४३ , भाग एक - अ ( असा.) पु.वि.पु. – १२ 


